राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्यावतीकरण 
करण्याच्या तद्नुषंगिककार्यक्रमासाठी निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनपीआर-०५१६/प्र.क्र.३९९/विदेशी-१ 
नवीन प्रशासकीय भवन,९ वा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: २७ मार्च, २०१७. 


वाचा : शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक- एनपीआर-०५१६/प्र.क्र.३९९/विदेशी-१, दि. ४/८/२०१६. 


प्रस्तावना : 

नागरिकत्त्व अधिनियम, १९५५ व नागरिकत्त्व नियम, २००३ च्या नियम ३ मधील उपनियम ४ अनुसार 
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावत करण्याच्या कामाचा पुढील टप्पा म्हणून NPR बुकलेट्स मध्ये 
नोंदविण्यात आलेली माहिती संगणक प्रणालीमध्ये भरण्याचे काम चाळू आर्थिक वर्षात दि. १०/८/२०१६ ते 
१५/१२/२०१६ या कालावधीत करण्याबाबत दि. ४/८/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये सूचना देण्यात आलेल्या 
होत्या. प्रस्तुत काम खाजगी संस्था/एजन्सी यांच्याकडून करुन घेण्यात आलेले आहे. सदर पूर्ण झालेल्या 
कामाकरिता निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

चालू आर्थिक वर्षात प्रस्तुत कामाकरिता रु. ४१,३१,५०,५८८/- इतकी पूरक मागणी मंजूर करण्यात 
आलेली आहे. त्यापैकी भारताचे महारजिस्ट्रार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडून प्राप्त झालेली रक्‍कम 
रु. ५,६३,३९,०००/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी त्रेसष्ट लक्ष एकोणचाळीस हजार मात्र) सोबत जोडलेल्या Tea 
नमुद केल्यानुसार वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.- बी-१, २०७०, इतर प्रशासनिक सेवा, (००) ११८ नागरिकत्त्व 
अधिनियमांची अंमलबजावणी (००) (०२) राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावत करणे (२०७० ०९०६) 
(योजनेत्तर)”या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षामध्ये मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 

३. हा निधी वितरीत करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या प्रपत्रातील जिल्हाधिकारी यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांनी त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून प्राधिकृत करावे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे (805) अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली व्यवस्था उपलब्ध 
नसल्यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा निधी अवर सचिव, रोखशाखा यांना सोबत जोडलेल्या प्रपत्रातील 
अनुक्रमांक ३४ अन्वये वितरीत करण्यात येत आहे. अवर सचिव, रोखशाखा यांना बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
यांचा निधी वितरणासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी बृहन्मुंबई पालिकेला 
सदरचा निधी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मुंबई मुख्य शाखा खाते क्र. १०९९६६८७७२१,आय एफ सी कोडक्र. 
SBIN000030 (Health Department) निधी संकेतांक १२, लेखा संकेतांक ६१००००४२७(६ सिरीज) 


झासन निर्णय क्रमांकः एनपीआर-०५१६/प्र.क्र.३९९/विदेशी-१ 


३५०८००४२७ (३ सिरीज). कार्य संकेतांक ००९००००००० वेंडर कोड NPR Vend या तपशिलानुसार 
धनादेशाद्वारे वितरीत करावा. 

४. प्रस्तुत प्रकरणी खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या अटींचे व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. 

ष्‌. हा शासन निर्णय वित्त विभागाची परिपत्रके क्र. अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दि. 
२०/४/२०१६ तसेच क्र. पूरक-२०१६/प्र.क्र.१२८/अर्थसंकल्प-३, दि. १२/८/२०१६ अन्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०३२९१४५५०४६४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amar Chandrakant 


Amar Zaware 
Ch d k t DN: CN = Amar Chandrakant Zaware, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 
an ra an Government Of Maharashtra, OU = 
Zaware Home Department 


Date: 2017.04.20 13:30:06 +05'30' 
(अमर चं. झावरे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग. 
प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. (प्रत्येकी 3 
प्रती) 
) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. (प्रत्येकी ३ प्रती) 
) सर्व जिल्हाधिकारी. (मुंबई Tex व मुंबई उपनगर वगळून) 
) अतिरिक्‍त आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 
५ उपसचिव, अर्थसंकल्प, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अवर सचिव, रोखशाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) वरिष्ठ स्वीय सहायक, अ.मु.स. (गृह) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, पाचवा मजला, नविन प्रशासन 
भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२) वित्त विभाग (व्यय-७/४, अर्थ-३/११) मंत्रालय, मुंबई. 
) निवडनस्ती (विदेशी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय H.- एनपीआर-०५१६/प्र.क्र.३९९/विदेशी-१, दि. २७ मार्च, २०१७ चे सहपत्र 


(रुपये) 

अ.क्र जिल्हा ०१- वेतन १३- कार्यालयीन खर्च 
1 aie | नंदूरबार ३१०६८० १०१८०७० 
धुळे ४०९२४८ १०१८०७० 
जळगांव ८५१३०७ १०१८०७० 
बुलढाणा ५११४२७ १०१८०७० 
५ | अकोला ३६५४६१ १०१८०७० 
६ । वाशिम २५४९२८ १०१८०७० 
७ । अमरावती ५६९१३३ १०१८०७० 
८  ।वर्धा २३६४९४ १०१८०७० 
९ । नागपूर ८६८४९० १०१८०७० 
१० | भंडारा २५७०१४ १०१८०७० 
| ae | गोंदिया २८७९६८ १०१८०७० 
१२ | गडचिरोली २१३०३५ १०१८०७० 
१३ | चंद्रपूर ४६९२३५ १०१८०७० 
१४ | यवतमाळ ४९५०९७ १०१८०७० 
१५ | नांदेड ५२६९९४ १०१८०७० 
१६ | हिंगोली २६०८७९ १०१८०७० 
१७ । परभणी ३७३९४८ १०१८०७० 
१८ । जालना ४०१४३६ १०१८०७० 
१९ । औरंगाबाद ७०२९०९ १०१८०७० 
२० । नाशिक १२४४६४४ १०१८०७० 
२१ ।ठाणे १९७७३४५ १०१८०७० 
२२ | रायगड ५२६०५६ १०१८०७० 
२३ पुणे १५६६६२५ १०१८०७० 
२४ | अहमदनगर ९१०८१२ १०१८०७० 
२५ | बीड ५३६४३६ १०१८०७० 
२६ | लातूर ४८९३१२ १०१८०७० 
२७ | उस्मानाबाद ३३९८७४ १०१८०७० 
२८ | सोलापूर ८४४५६४ १०१८०७० 
२९ | सातारा ६०६६२३ १०१८०७० 


रत्नागिरी 


30 ३१७१७८ १०१८०७६ 
३१ | सिधुदूर्ग १६४३८५ १०१८०७५ | 
३२ | कोल्हापूर ७९१४७६ १०१८०७५ 
३३ | सांगली ५५९२३१ १०१८०७५ 
३४ । मुंबई २४८४३५२ १०१८०७५ 
एकूण २१७२४५९४ ३४६१४४०६ 


Digitally signed by Amar Chandrakant 


Amar Chandrakant Zaware 


Zaware 


DN: CN = Amar Chandrakant Zaware, C 
= IN, S = Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Home Department 
Date: 2017.04.20 13:30:38 +05'30' 


(अमर चं. झावरे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग. 


